महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअप १२१८/प्र.क्र.१०३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 


आदेठा 


सन २०१८-२०१९ या निवडसूची वर्षात मंत्रालयीन विभागातील खाळील सहायक कक्ष अधिकारी 
(गट (ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००- ग्रेड पे रु. ४३००) (सुधारित वेतनश्रेणी स्तर एस-१४ 
रु.३८६००-१२२८००) यांना कक्ष अधिकारी (गट-ब) राजपत्रित- वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० -ग्रेड पे रु. 
४८००) (सुधारित वेतनश्रेणी स्तर एस-१७ रु.४७६००-१५११००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या 
अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची पदोन्नतीअंती त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । श्री/ नाव प्रवर्ग सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 

| 9 | २ ३ 1 ४ षु & 

१) । श्रीमती | जा.रा.चौघुले खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर 
याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण 
नसल्याचे अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दि.२८.१२.२०१७ रोजी दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास 
पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता 
यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दि.२५.०५.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, 
याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी अशा सूचना सा.प्र.वि./का.१६-ब ने दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दिल्या आहेत. त्यानुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी 
यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे:- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 


2) सदर पदोन्नत्या, सद्यःस्थितीत सहायक कक्ष अधिकारी या पदाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत 
कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही, तसेच या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२१८/प्र.क्र.१०३/१४-ब, दिनांक १२ जून, २०१९ 


करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या/तदर्थ स्वरुपात 
देण्यात येत आहेत. 


सरळसेवा कोटयातील रिक्‍त पदांवर दिलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने अथवा 
प्रतिनियुक्तीवर गेलेले उमेदवार परत येतील अथवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध होतील 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार प्राप्त 
झाल्यास किंवा प्रपत्र बढतीने कार्यरत पदोन्नत अधिकाऱ्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी संपुष्टात 
आल्यानंतर तो मंत्रालयीन विभागात रुजू झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ कक्ष 
अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यास त्यांच्यासाठी कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध 
नसल्यास निवडसूचीतील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. 


सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्यांचा 
कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 


मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या निर्णयानुसार सद्य:स्थितीत कक्ष 
अधिकारी संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.१९८६ पासूनच्या ज्येष्ठता याद्या सुधारित करण्याची 
कार्यवाही सुरु आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्येष्ठता याद्या सुधारित करतांना 
अभावित ठरणारे अधिकारी खालच्या संवर्गात पदावनत (Push down) होऊ शकतात व त्याचा 
परिणाम सर्व संवर्गावर होऊ शकतो अशी संभाव्यता आहे. सदर कार्यवाहीचा आता प्रस्तावित 
असलेल्या कक्ष अधिकारी संवर्गातील तदर्थ पदोन्नतीसाठी थेट संबध येत नाही. परंतु भविष्यात 
काही अधिकारी पदावनत होण्याची संभाव्यता विचारात घेता कायदेशीर बाबी उद्भवू नयेत 
तसेच अधिकची दक्षता म्हणून प्रस्तुत कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेश हे 
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ च्या अधीन 
राहतील. 


सन २०१८-१९ या निवडसूची वर्षाकरिता पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची निवडसूची तदर्थ 
स्वरुपाची असून कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणतेही हक्‍क 
मिळणार नाही. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी दिनांक २५.०१.१९९९ अन्वये विहित केलेले महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम, १९९९ व 
दिनांक २८.०५.२०१८ अन्वये विहित केलेले (सुधारणा) नियम, २०१८ नुसार संगणक परीक्षा 
उत्तीर्ण केली आहे याची संबंधित विभागाने खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२१८/प्र.क्र.१०३/१४-ब, दिनांक १२ जून, २०१९ 


८) 


१०) 


११) 


सदर पदोन्नत्या या मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्रमांक 
८६२/२०१६ च्या अधीन राहतील. 


सदर पदोन्नत्या तदर्थ स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या 
पदांनुसार नियमित करण्यात येतील 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती न 
स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/ 
का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नांव सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून काढून 
टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 


१२) सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 


१३) 


आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची 
खातरजमा करावी. 

हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित विभागाने तत्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रूजू 
व्हावे. संबंधित विभागांनी orga तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेझाच्या प्रती या 
विभागास पाठवाव्यात. 


३. दरम्यान, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व इतर राज्यांच्या याचिकेबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५.०४.२०१९ रोजी 
पुढील प्रमाणे आदेश पारित केले Sea." Until further orders status quo, as it exists today, shall be 
maintained." याबाबत कार्यासन १६-ब यांनी पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिळे आहेत. "PAT 94.08.2099 
रोजी व आताही या कार्यासनाच्या दिनांक 29.92.2099 च्या TARAS YIU अस्तित्वात आहेत. सगळ 
पुढील Ses होईपर्यंत सर्व फ्दोन्नत्यांगाबत या BIRT दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रातील 
युवनांएुसार कार्यगही करण्यात ANd." सबब, सदर आदेशातील पदोन्नत्या शासन पत्र दिनांक 
२९.१२.२०१७ मधील सूचनांनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात व कार्यासन १६-ब यांनी दिलेल्या उपरोक्त 
अभिप्रायानुसार देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२१८/प्र.क्र.१०३/१४-ब, दिनांक १२ जून, २०१९ 


४. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 


अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 

सदर झासन SIGS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२१९४३५७६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Imtiyaz Mushtaque K 
=G 1t OF Mi 


Imtiyaz 


b3146314d51ecOe87d0a6, 


M 1 ५ h ta 1 e Ka Z | 77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fda 
5b29e076241db1ba213ddedfée, cn=Imtiyaz Mus i 


Date: 2019.06.12 19:30:40 +05'30" 


(इ. मु. काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ( विभागामार्फत) 


) 
) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AD 


कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 
निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब/संग्रहार्थ. 


Cc aww 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


ral 
riment, postalCode=400032 


2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0cSea5c63 


